clad” चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या 
नागरिकांना मदत देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१३८/म-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 03 जून, २०२१ 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलळएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३ 
दिनांक १३.५.२०१५ 
२) शासन निर्णय,महसुल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलळएस-२०१७/प्र.क्र.२६७/म-३ 
दिनांक २५.०१.२०१८ 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३, 
दिनांक २६.०८.२०२० 
प्रस्तावना:- 


दिनांक १७ मे, २०२१ रोजी “dled” चक्रीवादळाचा तडाखा राज्यातील किनारपट्टींच्या व इतर काही 
जिल्हयांमध्ये बसला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या व्यक्‍तींना विविध बाबींच्या नुकसानीसाठी राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधी /राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून केंद्र शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार मदत 
देण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या मदतीच्या दरामध्ये सदर घटनेसाठी “निसर्ग” 
चक्रीवादळामध्ये देण्यात आलेल्या दरानुसार “dled” चक्रीवादळातील बाधित व्यक्‍तींना मदत देण्याचा निर्णय 
मंत्रिमंडळाच्या दि.२७.०५.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. सदर बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार “dled” चक्रीवादळातील बाधित व्यक्‍तींना मदत देण्याच्या संदर्भात आदेश निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


dad” चक्रीवादळामुळे राज्यातील विविध जिल्हयात झालेल्या नुकसानीसाठी खालील दराने बाधित 
नागरिकांना मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र मदतीची बाब मदतीचे वाढीव दर 
i नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे gold: क्षतीग्रस्त झाले असल्यास «| « प्रति कुटुंब रू ५०००/- कपड्यांच्या 
किंवा अंशत: पडझड झालेल्या (किमान १५% नुकसान) नुकसानीसाठी 
कच्च्या व पक्क्या घरांपैकी ज्या घरांचे छत क्षतीग्रस्त | « प्रति कुटुंब रू ५०००/- घरगुती 
झाल्याने अथवा पत्रे/कौळे/छत उडुन गेल्याने घरातील भांडी/वस्तु नुकसानीसाठी 


कपडे व घरगुती भाडयांचे/वस्तुंचे नुकसान झाले आहे 
अशा प्रकरणी कपडे तसेच घरगुती भांडी / वस्तुंकरिता अर्थ 


सहाय्य 

२. | पूर्णत: नष्ट झालेल्या झालेल्या पक्क्या व कच्च्या | रू. १,५०,०००/- प्रति घर 
घरांसाठी मदत 

३. | अंशत:पडझड झालेल्या रू. १५,०००/- प्रति घर 


(किमान १५%) पक्क्या/कच्व्या घरांसाठी मदत 
४. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान २५%) पक्क्या /कच्व्या | रू. २५,०००/- प्रति घर 
घरांसाठी मदत 
ष्‌ अंशत: पडझड झालेल्या (किमान yo %) पक्क्या /कच्व्या | रू ५०,०००/- प्रति घर 
घरांसाठी मदत 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१३८/म-३ 


६ नष्ट झालेल्या झोपडीपैकी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पात्र | रू. १५,०००/- प्रति झोपडी 

असलेल्या झोपडयांना मदत 

७ बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत « बहुवार्षिक पिके - रू ५०,०००/- प्रति 
हेक्‍टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत 

« नारळ झाडासाठी- रू २५०/- प्रति झाड, 


२ हेक्टरच्या मर्यादेत 
« सुपारी झाडासाठी- रू ५०/- प्रति झाड, २ 
हेक्टरच्या मर्यादेत 
८. | दुकानदारव जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव 
टपरीधारक स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेडानकार्ड 


धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे 
प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्‍के 
रक्‍कम किंवा जास्तीत जास्त रू.१०,०००/- 
पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात यावी. 

९ । कुक्कूटपालन होड नुकसान झालेल्या कुक्कुटपालन शेडसाठी 
प्रत्यक्ष नुकसानीची रक्‍कम किंवा जास्तीत 
जास्त रू.५०००/- इतकी मदत देण्यात यावी. 


१०. | मत्सव्यवसायिकांचे नुकसान 
31) बोटींची अंशत: दुरूस्ती रू १०,०००/- 
बो पुर्णत: नष्ट झालेल्या बोटींसाठी रू २५,०००/- 
क) अंशत: बाधित झालेल्या जाळयांच्या दुरूस्तीसाठी रू ५०००/- 
डो पुर्णत: नष्ट झालेल्या जाळयांसाठी रू ५०००/- 


अट : आपत्ती प्रसंगी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली अनुदान/मदत घेतली असल्यास वरील 
मदत अनुज्ञेय असणार नाही. 


सदर मदतीची रक्कम प्रदान करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या इतर अटी व शर्ती लागू 
राहतील. 

२. पूर्वी रोजगार हमी योजनेखाली जशी फळबाग योजना लागू होती त्याच धर्तीवर सचिव, जलसंधारण व रोजगार 
हमी योजना यांनी योजना कार्यान्वित करणेबाबत कार्यवाही करावी. 

३. चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या कुटूंबांना संदर्भाधीन दिनाक २६.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय 
करण्यात आल्याप्रमाणे मोफत अन्न धान्य व केरोसीन वाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. Head” चक्रीवादळामुळे झालेल्या मनुष्यांच्या मृत्यूसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून रू.४.०० लक्ष इतक्या 
रकक्‍्कमेसोबतच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अतिरिक्‍त रू.१.०० लक्ष इतकी मदत देण्यात यावी. यासाठी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर तपशीलासह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे पाठवावा. 
ष्‌. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी(51)5॥) मधील विहित दरापेक्षा अधिक दराने देण्यात येणाऱ्या वाढीव मदतीची रक्‍कम 
राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करण्यात यावी. 

६. वरील बाबीं व निकषा व्यतिरिक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या इतर बाबींच्या 
नुकसानीसाठी सदर शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले निकष व मदतीचे दर लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१३८/म-३ 


9. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. त्यानंतरच यासाठी निधी वितरित केल्यानंतर 
रक्‍कम आहरित करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये हस्तातंरित करावी. सदर निधी अनावश्‍्‌यकरित्या आहरित करून बँक 
खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा 
तपज्लील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. 

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : २०२/२०२१/व्यय-९, दिनांक २८.०५.२०२० 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०६०३१५१७३५२७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


igned by Subhash Hanmai 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने Subhash Hanmant “ss ssmicinutonats a 


, st=Maharashtra, 
-Aff833138266ff48bcce68d1 87bSab50f9e57d2ebc 


190012090962720d 
Umaranikar Sosbizes2s560hcafdb38 enesubhashHanmant Urankar 


Date: 2021.06.03 15:27:42 +05'30' 


(सु. ह. उमराणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 
४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग,बांधकाम भवन, मुंबई 
७. प्रधान सचिव, जलसंधारण, रोजगार हमी योजना,मुंबई, 
८. सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव,सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११. आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१७. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
१८.मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
१९. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२०. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२१. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 
२२. निवड नस्ती (कार्यासन/ 4-3 ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


